RNI No. MAHBIL / 2012 / 46121 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग दोन 


वर्ष ८ , अंक १८ ] 


मंगळवार , मार्च १५ , २०२२ / फाल्गुन २४ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ३ , किंमत : रुपये १२.०० 


असाधारण क्रमांक ३५ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


ठाणे महानगरपालिका , ठाणे 


शहर विकास विभाग 


जाहीर सूचना 


66 


( महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये ) 

क्रमांक ठामपा / मुख्या . १ / शविवि -२ ९ / वियोअंक / २७६ ९ 
ज्याअर्थी , ठाणे शहराची सुधारीत विकास योजना शासन निर्णय क्रमांक टिपीएस / १२ ९ ७ / १३१ ९ / सी आर -१४८ / ९ ७ / नवि -१२ , दिनांक ४ ऑक्टोबर 
१ ९९९ अन्वये मंजूर असून , २२ नोव्हेंबर १ ९९९ पासून अंमलात आली . तसेच सुधारीत विकास योजनेतील वगळलेल्या क्षेत्राची ( Excluded 
portion ) विकास योजना शासन निर्णय क्रमांक टिपीएस / १२०१ / २७४ / सीआर -२८ / २०० ९ / नवि -१२ , दिनांक ३ एप्रिल २००३ अन्वये मंजूर झाली 
असून दिनांक १४ मे २००३ पासून अंमलात आली आहे ( यापूढे “ उक्त मंजूर विकास योजना ” असे संबोधिले आहे . ) ; 

आणि ज्याअर्थी , खाडी किनारपट्टीचे संवर्धन व जैवविविधता संरक्षित करण्याच्या दृष्टीने पारसीक रेतीबंदर , साकेत बाळकुम , कळवा 
शास्त्रीनगर व कोपरी या ठिकाणी खाडीलगत वॉटरफ्रंट डेव्हल्पमेंट प्रकल्पाची संकल्पना आहे . सदर क्षेत्र विकसित झाल्यास CRZ - I क्षेत्रातील 
कांदळवन क्षेत्राचे संवर्धन व जतन योग्य प्रकारे करता येईल . वॉटरफ्रंट डेव्हल्पमेंट प्रकल्पामुळे ठाणे शहरात नागरिकांना मनोरंजनात्मक जागा विकसित 
होऊन पर्यटनास चालना देता येईल . वॉटरफ्रंट डेव्हल्पमेंट प्रकल्पाकरिता महाराष्ट्र सागरी किनारा व्यवस्थापन प्राधिकरण ( MCZMA ) यांची दिनांक 
१ मार्च २०१ ९ रोजी मंजुरी प्राप्त झालेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , मंजूर विकास आराखड्यामधील मौजे चेंदणी , कोपरी येथील खाडीलगत खाली नमूद केल्यानुसार क्षेत्रावर “ वॉटरफ्रंट 
डेव्हल्पमेंट ” असा महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये फेरबदल करणे आवश्यक आहे . ( यापुढे “ उक्त फेरबदल 
असे संबोधिले आहे ) सदरचा फेरबदल करण्यास मा . महासभा ठराव क्रमांक ४ ९ ४ , दिनांक २ ९ डिसेंबर २०२१ अन्वये मंजुरी दिलेली आहे . 
मंजूर विकास आराखड्यातील विभाग प्रस्तावित 

सुमारे क्षेत्र 

फेरबदल ( हेक्टर ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 
मौजे चेंदणी , ११७ ( पै ) , ११८ ( पै ) , अस्तित्त्वातील कस्टम ऑफीस , 

वॉटरफ्रंट ०.६२ 
कोपरी ११२ ( १ ) व खाडीलगत वॉटर ट्रान्सपोर्ट टर्मिनल , HCMTR डेव्हलपमेंट 

परिसर 


66 


. 


गावाचे नाव 


स.क्र . 


( १ ) 


भाग दोन - ३५-१ 


66 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , मार्च १५ , २०२२ / फाल्गुन २४ , शके १ ९ ४३ 
आणि त्याअर्थी , महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ ( १ ) मधील तरतूदीनुसार “ उक्त मंजुर विकास योजनेत " 
उक्त फेरबदलाबाबत " आम जनतेच्या 

सूचना / 

| हरकती मागविणेसाठी ही जाहिर सूचना प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . उक्त फेरबदल दर्शविणारा 
नकाशा सहायक संचालक , नगररचना , ठाणे महानगरपालिका , महापालिका भवन , सरसेनानी जनरल अरुणकुमार वैद्य मार्ग , चंदनवाडी , पाचपाखाडी , 
ठाणे यांचे कार्यालयीन सूचना फलकावर व खाली नमूद केलेल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे . उक्त फेरबदलाबाबत कोणत्याही 
व्यक्तीस सूचना / हरकती घ्यावयाची असल्यास त्यांनी ही सूचना वृत्तपत्रात व www.thanecity.gov.in या संकेतस्थळावर आणि महाराष्ट्र 
शासनाचे राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० ( तीस ) दिवसांचे आत आपली सूचना / हरकत महापालिका आयुक्त , ठाणे महानगरपालिका आयुक्त , 
ठाणे महानगरपालिका , ठाणे यांचेकडे अथवा E - mail ID - adtp@thanecity.gov.in वर सादर करावी . 
संकेत स्थळ : - www.thanecity.gov.in 


ठाणे , 
दिनांक १४ मार्च २०२२ . 


स . पं . उगिले , 
सहायक संचालक , नगररचना , 
ठाणे महानगरपालिका , ठाणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , मार्च १५ , २०२२ / फाल्गुन २४ , शके १ ९ ४३ 


66 


THANE MUNICIPAL CORPORATION , THANE 
Town Planning Department 

Notice 
( U / s . 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ) 

No. TMC Hq.1 / TDD - 29 / DPIC / 2769 
Whereas , the Revised Development Plan of the city of Thane has been sanctioned by 
Government vide Notification No. TPS / 1297 / 1319 / CR - 148 / 97 / UD - 12 , dated 4th October 1999 and 
came into force from 22nd November 1999. Also the Development Plan for Excluded portion ( EP ) 
from Revised Development plan was sanctioned vide Government's Notification No. TPS / 1201 / 
274 / CR - 28 / 2009 / UD - 12 , dated 3rd April , 2003 and came into force from 14th May 2003 ( here 
inafter referred to as The said Sanctioned Development Plan " ) ; 

And whereas , the concept of Water Front Development Project along Parsik Retibandar , 
Saket - Balkum , Kalwa Shastrinagar and Kopari area is for promotion of creek coast and protection 
of biodiversity . If this area is developed , it will help to promote and save the mangroves in Coastal 
Regulation Zone ( CRZ - I ) area . Also the Water Front Development Project will help to develop 
recreational ground for citizens of Thane city , which in turn will help to boost tourism . 
Maharashtra Coastal Zone Management Authority ( MCZMA ) has accorded sanction to Water 
Front Development Project on 1st March 2019 ; 

And whereas , the reservation for Water Front Development along the creek area of Village 
Chendani , Kopari is required to be proposed in the Sanctioned Development Plan of Thane city . 
So it is necessary to propose modification for “ Water Front Development Project ” as stated 
below , under section 37 ( 1 ) of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 in 66 the said 
Sanctioned Development Plan ” ( hereinafter referred to as “ The said modification ” ) Hon . General 
Body of Thane Municipal Corporation vide its Resolution No. 494 , dated 29th December 2021 has 
accorded sanction for the abovesaid procedure of modification . 
Village Survey No's 

As per Sanctioned 

Proposed 

Area in 
Name 

Development Plan 

Modification Hectares 

( Ha . ) 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 

( 5 ) 
Chendani 117 ( pt ) , 118 ( pt ) , Existing Custom office , Water Front 

0.62 
Kopari 112 ( pt ) and area 

Water Transport Terminal , Development 
adjoining the creek 

HCMTR 


And therefore , this notice is published for inviting suggestions / objections from the public to 
carry out “ The said Modification in The said Sanctioned Development Plan ” as per the provisions 
under section 37 ( 1 ) of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966. The Plan showing 
" The said modification ” is displayed on the notice board in the office of Assistant Director Town 
Planning , Town Development Department , Thane Municipal Corporation , “ Mahapalika Bhavan " , 
Sarsenani General Arunkumar Vaidya Marg , Chandanvadi , Panchpakhadi , Thane and also 
published on web site mentioned below . Any person who wants to submit suggestion may submit 
his suggestion or objection to the said modification within 30 ( Thirty ) days from the publication 
of this notice in the news paper , on the website www.thanecity.gov.in and Maharashtra 
Government Gazette , to the Municipal Commissioner , Thane Municipal Corporation , Thane or on 
the E - mail ID - adtp@thanecity.gov.in 
Web Site - www.thanecity.gov.in 

S. P. UGILE , 
Thane , 

Asst . Director Town Planning , 
Dated the 14th March 2022 . 

Thane Municipal Corporation , Thane . 


- 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHEDAT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , 
NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


